जिल्हा नियोजन समिती, वाशिम साठी 
“कार्यकारी समिती” गठित करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२०/प्र.क्र. ६१/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ मार्च, २०२१. 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम ,१९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
3) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ 
४ जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती वाशिम यांचे 
पत्र क्र.नियोजन/कक्ष-१५/जिनिस सदस्य/८१०/२०, दि.२१/१२/२०२०. 


शासन निर्णय :- 
“ महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ च्या कलम ११ च्या तरतूदी 


अनुसार जिल्हा नियोजन समितीला सहाय्य करण्यासाठी, जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षांच्या 


अध्यक्षतेखाळी एक “कार्यकारी समिती” गठित करण्याबाबतची तरतूद महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती 


(सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ च्या “नियम ६-अ” मधे करण्यात आली आहे. त्यानुसार उपरोक्त 


नमूद कार्यकारी समितीमधे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (३) च्या परिच्छेद दोन अन्वये एकूण 


“नामनिर्देशित सदस्य” यांचेपैकी २ “नामनिर्देशित सदस्य” आणि कलम ३ (३) च्या परिच्छेद चार (अ) व 
(फ) नुसार एकूण “ विशेष निमंत्रित “ सदस्य यांचेपैकी २ “विशेष निमंत्रित” सदस्यांची नियुक्‍ती होणे 


आवरयक आहे. 


२. “महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८” मधील “नियम ६-अ” 


च्या तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम,१९९८ च्या कलम ३ 


(३) च्या परिच्छेद दोन अन्वये एकूण “नामनिर्देशित सदस्य” आणि कलम ३ (3) च्या परिच्छेद चार (अ) व 


(फ) नुसार एकूण “विशेष निमंत्रित” सदस्य यांचेपैकी, जिल्हा नियोजन समिती, वाशिम चे अध्यक्ष तथा 


पालकमंत्री यांनी शिफारस केल्यानुसार वाशिम जिल्हयातील सन्माननीय आमदार यांच्या 
नामनिर्देशानासह जिल्हा नियोजन समिती वाशिम ची “कार्यकारी समिती” पुढीलप्रमाणे गठित करण्यात 
येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२०/प्र.क्र. ६१/का.१४८१-अ 


अ.क्र नांव पदनाम 

१.। मा.पालकमंत्री, वाशिम अध्यक्ष 

2.| श्रीमती भावनाताई गवळी, संसद सदस्य नामनिर्देशित सदस्य 

3.| श्री.अमित झनक, विधानसभा सदस्य नामनिर्देशित सदस्य 

४. | विभागीय आयुक्‍त, अमरावती सदस्य 

५. | जिल्हाधिकारी, वाशिम सदस्य 

&.| मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम सदस्य 

७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, वाशिम संयोजक 
३. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, वाशिम यांनी उपरोक्‍त आदेडा सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 
छ. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा area निर्णय 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३१६१३२३२४६२१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Vijesing 
Fattesing Vasave 
(fa. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

३. मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. पालक मंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, वाशिम यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 

८. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, वाशिम. 

९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती. 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, वाशिम. 
११. जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम. 
१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वाशिम. 
१४. निवडनस्ती,का-१४८१ अ. 

पृष्ठ २ पैकी २ 


